महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ या 
संवर्गातील नामनिर्देशानाने नियुक्‍त केलेल्या 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती रद्द 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नामनि-२०१७/प्र.क्र.५३८/सेवा-३ 
गो.ते.रुग्णालय, संकुल इमारत, १० वा मजला 
नवीन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक: ०९ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा :- 
१ शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः मवैअ-१००७/प्र.क्र.३७५/सेवा-३, दिनांक 
१०.०६.२००९ 
२) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग वैद्यकीय अधिकारी गट-अ च्या पदाची जाहिरात 
क्र.०१/२०१७, दिनांक ०७.०९.२०१७ 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ ( वेतनश्रेणी रु. १५६००-३९१०० + TS पे रु.५४००/-) या 


संवर्गात वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती करण्यासाठी या विभागाच्या संदर्भाधिन 
क्र.१ येथील आदेशान्वये स्थापन केलेल्या स्वतंत्र निवड मंडळामार्फत संदर्भाधिन क्र.२ अन्वये प्रसिध्द करण्यात 
आलेल्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने गुणवत्तेनुसार व नियमानुसार पात्र ठरलेल्या व त्यानुसार प्रसिध्द करण्यात 
आलेल्या अंतिम निवड यादीतील गुणवत्ताक्रमानुसार व प्रवर्गनिहाय आरक्षणानूसार पात्र ठरलेल्या उमदेवाराची 
वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या पदावर नामनिर्देशनाने दिनांक ४ व ५ डिसेंबर २०१७ रोजी समुपदेशनाद्वारे 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 

खालील नमुद उमेदवार त्यांच्या नियुक्ती आदेशामधीळल नमुद केलेल्या अटी व शर्ती नुसार आरोग्य सेवा 
संचालनालयाने पाठविण्यात आलेल्या अहवालानुसार विहित मुदतीत प्रत्यक्ष पदस्थापनेच्या ठिकाणी वैद्यकीय 


अधिकारी गट-अ पदावर रुजु झाले नसल्याने त्यांची नियुक्‍ती या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे.तसेच ज्या 


शासन निर्णय क्रमांकः नामनि-२०१७/प्र.क्र.५३८/सेवा->३ 


उमेदवारांची आरोग्य सेवा संचालनालयाने मुळ कागदपत्रे पडताळणी केलेली नाही अथवा अद्यापही कागदपत्र 


पडताळणी झालेली नाही, अशा उमेदवारांची नियुक्‍ती या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव 
oa डॉ. कल्याण विनायकराव पवार 
डॉ. ढोकाडे लक्ष्मण अंकुडाराव 
डा. मनिषा गोरख भुंडे 

४ डॉ. रामदास पंढरीनाथ अनकाडे 
4 डॉ. सिध्दांत गंगाराम वैद्य 

६ डॉ.प्रमोद नागोराव तोटेवाड 

७ डा.राजकुमार आत्माराम गीते 
डाॉ.रविंद्र आपदेव Bach 
डॉ.सुरजकुमार शंकर पंदिरकर 
con o | डॉ. वैभव अशोक साळे 

पेव | डॉ.अरुण सुभाष जेन 

१२ | डा.सोनु राजेश्वर मढावी 

१३ | डा. अजहररोद्दीन नजमोद्दीन 
१४ । डॉ. फहीमोद्दीन नजमोद्दीन 

१५ | डॉ. मिनल अर्जुन पिंगळे 

१६ | डॉ.आरिया नाझीया खान 

१७ | SLANG गणेशरावय पोले 

१८ | डा. रोहन विश्राम राऊत 

१९ । डा.रघुवीरसिग मोहनसिंग चंदेल 
२० | डॉ.लवकुठठा माधवराव सामाले 
२१ । डॉ. मल्लीहा कौसर सईद अली 
२२ । डॉ.जबीन रशिद चौधरी 

२३ । डॉ.हेमल जगदीठडा भवानी 

२४  । डा. सोनल सुशिलकुमार डुबल 
२५  । ST. मनिषा सुदाम खरात 

२६ | डॉ. अक्षय सुधाकरराव धुर्वे 

२७ | डा. पदाश्री सिधेश्वर आंधळकर 
२८  । डा. विवेक नवनाथ केकाण 

२९ । डॉ. पंढरी माधवराव केंद्रे 

३० _। ST. सोनिया पुंडलळीकराव उरकुडे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः नामनि-२०१७/प्र.क्र.५३८/सेवा->३ 


अ.क्र. 


उमेदवाराचे नाव 


39 


डॉ. वैशाली जनार्दन निंबाळकर 


३२ 


Sl. मानसी उदय खडेकर 


33 


डॉ.प्रियंका विजय कडु 


२४ 


डा. दिनेञ्ठा सुरेडा गिऱ्हेपुंजे 


३५ 


डा. श्रध्दा पांडुरंग मुनवे 


३६ 


Sl. कपिल छगनराव महाजन 


३७ 


डा. प्रणाली विश्वनाथ घुगे 


२८ 


डा. मनोज विलास सुतार 


२३९ 


डा. श्रीकांत भुमन्ना THAR 


९४० 


डा. पंडीत काळुराम भोसुरे 


४१ 


डा. प्रज्ञा किरण देवडे 


४२ 


डॉ.क्षितिज भानुदास गायकवाड 


83 


डॉ. मिलींद सुधीर मिरजकर 


totes 


Sl. अजित रमाकांत नाईक 


४५ 


डॉ.कृष्णा पंडित बाविस्कर 


४६ 


डॉ.अपर्णा प्रभाकर शिंदे 


og 


डॉ.प्रितमकुमार आर. कदम 


o¢ 


डॉ. मिनल जगन्नाथ कुसाळकर 


४९ 


डा.तुकाराम सुयीनराव नेहरकर 


Go 


डा. भावना GRA खांदवे 


५१ 


डॉ. दिपमाला भालचंद्र पाटील 


दर 


डॉ. अरुण कमलसिग राठोड 


43 


डा. माधव भुरके 


Gy 


डॉ. Walid वसंत वड 


a4 


डॉ. आशिष Watarta Bre 


५६ 


डा. प्राची प्रभाकर सावंत 


1७ 


डॉ.मानसी खर्डकर 


GC 


डॉ. भूषण लोहकरे 


48 


डॉ. श्रध्दा पांडुरंग मोंडवे 


GO 


SIRT डी 


६१ 


Sl. शहाजी भारतराव लोमटे 


GX 


डा. सुमित मधुकर गजभिये 


&3 


डा. प्रियंका विजय कडव 


६४ 


डा.तुषार सुभाष शिदे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः नामनि-२०१७/प्र.क्र.५३८/सेवा->३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८०८१६२२४४००१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Satish Hanmantrao 


Satish shosl 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 


H a a) al a Nn t fa O postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=4cOff0607bc973d9663171bd9b8a9 
b9ab8cb569b155f9653d1180a4549819299, 


संबंधित वैद्यकीय अधिकारी/उमेदवार 
निवडनस्ती (सेवा-३) 


Bhosale 11. 
स. ह. भोसले 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) आयुक्त आरोग्य सेवा, मुंबई 

२) संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई 

३) सह संचालक (प्रशासन व अर्थसंकल्प ) आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
४) उप संचालक आरोग्य सेवा, सर्व मंडळे 

५) जिल्हा शल्यचिकित्सक, सर्व जिल्हे 

६) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 

७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे 

) 

) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


